सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या 
देखभाल व दुरुस्तीसाठीचा खर्च 
भागविण्यासाठी राज्य शासनाच्या 
निधीतून तरतूद करण्याकरीता 
नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस ३६१५ / प्र.क्र. २०३/पोल-३ 
मंत्रालय २रामजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ ऑक्टोबर,२०१७ 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या ई-गर्व्हनन्स योजनेतंर्गत गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क व 


यंत्रणा (Crime and Criminal Tracking Network and System) हा प्रकल्प Mission Mode Project 


म्हणून संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत गुन्हा व गुन्हेगारांच्या माहितीची 


देवाण-घेवाण करण्यासाठी राज्यातील १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ कार्यालये जोडण्यात आली 


आहेत. सदर प्रकल्पाचे सन्माननिय राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते दि.१५.९.२०१५ रोजी ळोकर्पण झाले 


आहे. सीसीटीएनएस प्रकल्प १०० % केंद्र पुरस्कृत आहे. राज्यात सदर प्रकल्प यशस्वीपणे कार्यान्वित 


झाला आहे. तथापि या प्रकल्पाच्या देखभाळ व दुरुस्तीसाठी (Repairs and Maintenance) तसेच इतर 


आवश्यक बाबींकरिता लागणा-या आवर्ती खर्चासाठी राज्य शासनाच्या निधीतुन खर्च करणे आवश्‍यक 


आहे. त्यानुसार सदर प्रकल्पाच्या देखभाळ व दुरुस्तीकरीता राज्य शासनाच्या निधीमधुन तरतुद 


करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास महालेखापाल, मुंबई व वित्त विभागाने मान्यता दिलेली 


आहे. त्याप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 


ARAN खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 


राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प BRA कार्यान्वित झाला आहे. या प्रकल्पाच्या देखभाल व 


दुरुस्तीसाठी (Repairs and Maintenance) तसेच इतर आवऱ्यक बाबींकरिता लागणारा आवर्ती खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस ३६१५ / प्र.क्र. २०३/पोल-३ 


भागविण्यासाठी खालीलप्रमाणे मुख्य लेखाशिर्ष, उप लेखाशिर्ष, गौणशिर्ष व उद्दीष्टे निहाय नवीन 


लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शिर्षक लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 

मागणी क्र. मागणी क्र. १ Demand-01 

प्रधान लेखाशिर्ष | २०५५-पोलीस 2055 -POLICE 

गौण शिर्ष (००) १०९ जिल्हा पोलीस (00) 109 District Police 

उप fay (00) १४ गुन्हा व गुन्हेगारी माग | (00) 14 Crime and Criminal Tracking 
काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (राज्य Network System (State Plan) 
योजना) 

भारीत/दत्तमत दत्तमत Voted 

जमेचा संकेतांक | २०५५ Yor 2055 A097 

उद्दौष्टे “20. लहान बांधकामे” व “५०- इतर | 27- Minor Works, 50- Other 
खर्च” Expenditure 


२. सदरहु शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-२३०/१७/व्यय-७, 


दि.१०.८.२०१७ आणि महालेखापाल, मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ख.वि./चा.१/गृह 


विभाग/यूओआर-४७/२०१७-१८/४११,दि.१३.७.२०१७ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०२६१७००१८७८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


D h 7 | K A h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
7 | raj) 7 a al g 2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7cc5 
5853b8b449ff8dc53d69f1618d, cn=Dhiraj K Abhang 
Date: 2017.10.26 16:50:16 +05'30' 


(धीरज कां. अभंग) 
कक्ष अधिकारी गृह विभाग 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस ३६१५ / प्र.क्र. २०३/पोल-३ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह ey) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

६. अपर मुख्य सचिव ( वित्त) 

७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) 

८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, 
मुंबई 

११.अपर पोलीस महासंचालक (नि FG) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२.अपर पोलीस महासंचालक ,राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे. 

१३.सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ,मुंबई. 


१४.सर्व सहसचिव/उपसचिव, गृह विभाग 
१५. अर्थसंकल्प-११, वित्त विभाग 

१६. व्यय -७, वित्त विभाग, 

१७. अर्थसं-१,गृह विभाग 

१८. गृह विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


